मा. उच्च न्यायालय, मुंबई व त्यांचे खंडपीठ नागपूर व 
औरंगाबाद येथे LAN based Bio-Metric Attendance 
System कार्यान्वित करण्याकरिता रु. १७,००,८४०/- 
इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देणे व 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन शुद्धिपत्रक क्र. बायोमे-२०१९/प्र.क्र. २५/का. ०७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : 30 जानेवारी, २०२०. 


वाचा :- १) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, 
मुंबई यांचे पत्र क्र.0011./58०.१६३/२०१८, दिनांक१०.१२.२०१८.व00॥1./ 
560०.५०/२०१९, दिनांक ८.७.२०१९ 
२) दिनांक २२.०८.२०१९ रोजीच्या विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या 


बैठकीचे इतिवृत्त . 
३) समक्रमांकाचे शासन निर्णय दिनांक ०३.०९.२०१९. 
उपरोक्त संदर्भाधीन ३ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २ पुढीलप्रमाणे आहे :- 
२. “LAN based Bio-Metric Attendance System कार्यान्वित करण्याकरिता आवश्‍यक 


सामुग्री उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक२४.०८.२०१७ व ०८.१२.२०१७ रोजीच्या शासन 
निर्णयानुसार Gem पोर्टलवरुन शासनाच्या विहित पध्दतीने करण्यात यावी.” 


- याऐवजी - 


२. “LAN based Bio-Metric Attendance System कार्यान्वित करण्याकरिता आवश्‍यक 
सामुग्री उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक२४.०८.२०१७ व 02.92.2099 रोजीच्या शासन 
निर्णयानुसार शासनाच्या विहित पध्दतीने करण्यात यावी. तथापि, ज्या वस्तू Gem पोर्टलवर उपलब्ध 
नसतील अथवा पुरवठादार त्या ठिकाणी पुरवठा करण्यास तयार नसेल तर अशा वस्तू खरेदीदाराने 
दिनांक ०१.१२.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयातील विहित कार्यपध्दतीचा व तरतुदींचा अवलंब करुन 
खरेदी करावी" असे वाचावे. 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः बायोमे-२०१९/प्र.क्र. २५/का. ०७ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१३०१२२५४८०४१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
७३ ७ e Digitally signed by Nitin Virsen Jiwane 
N t V DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and Judiciary 
| | Nn | rse Nn Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=eaafa52b8f5b995089773c42d6ed2475cd061a337b724 
d471400fbcfb074e051, 


7 serialNumber=38da45fc182de9210d4220cd41371018a4d6f0089 
| Wa Nn e 2e5d1478cba841 3afb06c03, cn=Nitin Virsen Jiwane 
Date: 2020.01.30 12:09:39 +05'30' 


(नितीन fa. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 


प्रति, 
१. मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 


२. केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, मा. उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 


३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता, लेखा परीक्षा ),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 


४. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


५. माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


७. संचालनालय, लेखा व कोषागारे , ठाकरसी हाऊस 3, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, २ रा मजला, 


शुरजी वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड इस्टे, मुंबई. 


८. संचालक, उद्योग सह संचालक (भांख) / उद्योग संचालनालय, मुंबई. 


९. सह सचिव, २०,२३ व २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


